आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजनांचा/कार्यक्रमांचा 
आढावा घेण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय नियोजन व 
मुल्यमापन समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७०/का.३. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-०५ मे, २०२१. 


वाचा :- 
(१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिएसपी-१९९२/प्र.क्र.१३(१/का.६, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी, १९९३. 
(२) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७०/का.३, 
दिनांक ३ डिसेंबर, २०२०. 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
योजनांचा/कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समितीची स्थापना 
करण्यात आळी आहे. तदनंतर संदर्भाधीन क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये कार्यरत असलेल्या 
प्रकल्पस्तरीय (नियोजन व मुल्यमापन) समितीची रचना व कार्यपध्दती, तसेच इतर अनुषंगिक बदल 
करण्यात आले. सद्य:स्थितीत प्रकल्पस्तरीय (नियोजन व मुल्यमापन) समितीच्या कार्यरत असलेल्या 
समितीच्या रचनेमध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भातील अ.क्र. येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद समितीच्या कार्यरत असलेल्या 
प्रकल्पस्तरीय (नियोजन व मुल्यमापन) समितीच्या रचनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यांत येत आहे. 
समितीच्या कार्यकक्षा, बैठकीबाबतची कार्यप्रणाळी व बैठकीतील निर्णय याबाबतच्या तरतुदी पुर्वीप्रमाणे 
तशाच लागू राहतील. 

या समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे राहिल :- 


(१) प्रकल्प क्षेत्रातील शासन नामनिर्देशित आदिवासी व्यक्‍ती - अध्यक्ष 

(२) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास > उपाध्यक्ष 

(३) प्रकल्प क्षेत्रातील संसद सदस्य (लोकसभा व राज्यसभा)  - fears निमंत्रित 

(४) प्रकल्प क्षेत्रातील विधिमंडळ सदस्य (विधानसभा/ é विशेष निमंत्रित 
विधानपरिषद 

(4) जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचे समापतीव  - निमंत्रित 
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती 

(६) प्रकल्प क्षेत्रातील शासनाने नियुक्‍त करावयाचे ऱ् सदस्य 
६ अशासकीय सदस्य 


(या ६ अशासकीय सदस्यात अनुसूचित जमातीची किमान 
१ महिला सदस्य व अनुसूचित जमातीतील ५ पुरुष सदस्य) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9७०/का.३. 


(७ प्रकल्प क्षेत्रातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी 2 सदस्य 
विकास महामंडळाचे प्रादेशिक किंवा सहाय्यक प्रादेशिक 
व्यवस्थापक/डबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ 
मर्यादित, नाशिक यांचे शाखा व्यवस्थापक. 

(८) प्रकल्प क्षेत्रातील सर्व आदिवासी विकास योजनांचे जिल्हा - सदस्य 
स्तरावरील अंमलबजावणी अधिकारी 

(९) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा प्रतिनिधी 2 सदस्य 
(आदिवासी अथवा बिगर आदिवासी शासकीय) 

(१०) शिक्षण, कृषी व पश्युसंवर्धन, उपजीविका व आरोग्य = सदस्य 

या क्षेत्रातील प्रत्येक एक तज्ञ व्यक्‍ती 

(११) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य सचिव 


राज्यात आदिवासी विकास विभागात कुठेही काम करणारे सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी 
प्रकल्पस्तरीय समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास पात्र असणार नाहीत. 


२. शासन निर्णय दिनांक ३ डिसेंबर, २०२० मधील समिती रचनेच्या बदलाव्यतिरिक्‍त उर्वरित 
तरतूदी कायम राहतील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०६१५३८२१६३२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Laxmikant त ती णी 
Gopalrao Dhoke = 


e: 


(ल. गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) 

७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) 

८. मा.संसद सदस्य (सवी. 

९. मा.विधीमंडळ सदस्य (सवी. 

१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७०/का.३. 


११.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
१६.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१९.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

२०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२१.कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

२२.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२३.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


